नियमित निवडसूची, २०२१-२२: 


“पोलीस अधीक्षक/ पोलीस उप 
आयुक्त, मोटार परिवहन" या 
संवर्गातील पदावर पदोन्नतीने 
पदस्थापना करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन आदेशा क्र. रापोसे-०१२१/प्र.क्र.२७७/पोल-१अ. 


मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई. पिन-४०० ०३२. 


संदर्भ - 9) 


i 


शासन आदेश. 


दिनांक : २१ ऑक्टोबर २०२२. 


शा.नि., सा.प्र. विभाग, क्र.एसआरव्ही-२०१८/ प्र.क्र.१५९/ कार्या.-१२, 
दिनांक ०१.०८.२०१९. 

शा.नि., सा.प्र. विभाग, क्र.बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३६६/१६-ब, 
दिनांक ०७.०५.२०२१. 

पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांच्या कार्यालयाचे पत्र पोमसं/ 
१/ ७४३०/ निवडसूची-पो.अधि.-मो.प./ ६३/ २०१८, दि.१८.११.२०२१व 
दि. १३.१२.२०२१. 

शासन पत्र, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. ईएसबी-११२१/ प्र.क्र.२५९/ 
१३, दि.२८.०६.२०२२. 


“पोलीस अधीक्षक/पोलीस उप आयुक्त, मोटार परिवहन" या संवर्गातील पदावर पदोन्नती 


देण्याकरिता तयार करण्यात आलेल्या “पोलीस उप अधीक्षक/ सहा. पोळीस आयुक्त, मोटार 


परिवहन” या संवर्गातील अधिका-यांच्या “नियमित निवडसूची, २०२१-२२” यामध्ये समाविष्ट 


असलेल्या, पुढील तक्त्यातील स्तंभ (२) मध्ये नमूद पोळीस अधिका-यांना, “पोलीस 


अधीक्षक/पोलीस उप आयुक्‍त, मोटार परिवहन" या संवर्गातील पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात, 


पुढील अटींवर पदोन्नती देण्यात येत असून, त्यांची स्तंभ (३) मध्ये निर्दिष्ट पदांवर, याद्वारे, 


पदोन्नतीने पदस्थापना करण्यात येत आहे- 


अ.क्र. पोलीस अधिका-याचे नाव पदोन्नतीने पदस्थापना 
(१) (२) (३) 
ha . श्री. निंबा खंडू पाटील पोळीस उप आयुक्त, मोटार परिवहन, 
मोटार परिवहन विभाग, मुंबई. 
२. श्रीम. गायत्री विठ्ठुल पवार पोलीस अधीक्षक (मुख्यालय), 
मोटार परिवहन विभाग, पुणे. 
अटी:- 


१) उक्त पदोन्नती ही विशोष अनुमती याचिका क्र.२८३०६/२०१७ या प्रकरणात मा.सर्वोच्च 


न्यायालयाच्या न्यायनिर्णय व आदेश यांच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


शासन आदेशा क्रमांकः रापोसे-०१२१/प्र.क्र.२७७/पोल-१अ 


२) उक्त पदोन्नती ही रिट याचिका (Stamp) क्र.१०८७६/२०२१ आणि रिट याचिका 
(Stamp) क्र.१०८७८/२०२१ या प्रकरणांमध्ये मा.मुंबई उच्च न्यायालयाच्या 
न्यायनिर्णयाच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


३) उक्त पदोन्नती ही निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाची असल्याने या तात्पुरत्या पदोन्नतीमुळे 
संबंधित अधिकारी यांना नियमाधीनतेचा (regularization) व सेवाज्येष्ठतेचा 
(seniority) कोणताही हक्‍क असणार नाही. 


२. त्या अनुसार, पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांनी मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण/न्यायालय यांचे आदेश, निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता, कायदा व सुव्यवस्था, 
इत्यादी लक्षात घेऊन पुढील उचित कार्यवाही करावी. 


३. - BT SIRT आदे, सामान्य प्रशासन विभागाच्या मान्यतेने आणि पोलीस आस्थापना मंडळ 
क्र.१ यांच्या शिफारशींचा यथायोग्य विचार करुन, महाराष्ट्र पोळीस अधिनियम (१९५१ चा २२) 
याच्या कलम २२न यामध्ये निर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. हा शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या ~ www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१०२१२०४६३८३३२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SWAPNIL Sane oa 


3f2735ad885627, 


Ps ym=E15DEDFO1 1 CBEO7295FC54DEC7494CDD2EBE3FAQ, 
INumber=8538CD 1£408948F7D025537D5F6589BD8958D1B95 
322E66D2CCSEDF89ADOD79E, cn=SWAPNIL GOPAL BORSE 


2022.10.21 20:50:45 +05'30 


( स्वप्निल गोपाल बोरसे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्राळय, मुंबई. 
२) मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३) पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


) प्रधान महालेखापाल (लेखा व हकदारी/ लेखा परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 
) अपर पोलीस महासंचालक, दळणवळण व परिवहन विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
४) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 
) संबंधित पोलीस अधिकारी (WAT यहासंचाळक]; TERT राज्या यांच्यागर्फता. 
) निवड फाईल, पोळ-१अ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


